महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या 
कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेश क्र. साअस्था-२०२२/प्र.क्र.१६/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- 

१. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा २०१६/प्र.क्र.२३८/आस्था-१, दि. १४.११.२०१९ 
२. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. साअस्था-२०२२/प्र.क्र.१६/आस्था-२, दि. १५.०२.२०२३ 
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. सासंमं 

२०२३/आस्थापना/माअमाअ/प्र.क्र.१४८/२६०७, दि. २४.०७.२०२३ 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
५. वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय :- 


वाचा येथे नमूद अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विभागाचा व विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या 
क्षेत्रिय कार्यालयांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार, विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई या कार्यालयासाठी एकूण २१ पदे मंजूर करण्यात आली 
असून, त्यापैकी ४ पदे अस्थायी आहेत. सदर ४ अस्थायी पदांना वाचा येथे नमूद अ.क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये दिनांक दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. 
२. वाचा येथे नमूद अ.क्र. ३ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण ०४ अस्थायी पदांना दिनांक 09.08.2023 ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी ed 
पदसंख्या 

१. सहायक लेखाधिकारी १ एस-१५ : ४१८००-१३२३००/- 

२. निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी)/अध्यक्षांचे स्वीय | 9 एस-१४ : ३८६००-१२२८००/- 
सहायक 

३. लिपिक-टंकलेख १ एस-६ : १९९००-६३२००/- 
वाहन चालक १ एस-६ : १९९००-६३२००/- 
एकूण अस्थायी प fe | 


शासन आदेश क्रमांकः साअस्था-२०२२/प्र.क्र.१६/आस्था-२ 


३. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, लेखाशिर्ष २२०५ कला व संस्कृती, (००) 
१०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०१) अनिवार्य (०१) (०१) राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ (२२०५ ३१७२)- 
०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये व दिनांक of सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१६००२५२१३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, ० hi 


2.5.4.20=1a04bc63dad 1 09dbcf1f43d6ad6a6b5f92b8f2c67d443317395 
O0eba2bdfc622, 


pseudonym=E1BFA1A0SAFD2F8E8BE45C3B7FCA1A87900F4192, 
serialNumber=F557034494093273E810D83B4B4760417E6293A 17606 
F1295B2E68D6F099E122, cn=VAISHALI LAHU WAGHMARE 

D 


2023.09.13 16:03:58 +05'30' 


(वैशाली वाघमारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

कार्यासन व्यय-४/आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, कार्यासन आस्था-२. 


डॉ Oe ee का ee य टी 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


